RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


MAity 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ११ ९ ] 


बुधवार , सप्टेंबर १९ , २०१८ / भाद्रपद २८ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


.. 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मूवक. १५१८ / प्र.क्र . ३३ /कराधान-१ - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थितीनिर्माण झाली आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा 
महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट -कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप -कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह, उप- कलमे ( १) आणि ( २) च्या शक्तींचा वापर करुन तसेच 
यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये सुधारणा करीत आहे , 
म्हणजेच : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (तिसरी सुधारणा) नियम , २०१८ असे संबोधण्यात यावे. 

२ . महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ च्या नियम ६० क मध्ये, उप-नियम (३) नंतर खालील उप-नियम दाखल करण्यात येत आहे, 
म्हणजेच : 

( ४ ) उप-नियम ( २) आणि उप-नियम ( ३ ) च्या खंड ( ग) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेथे कलम १६ च्या उप-कलम ( २ ) 
च्या परंतुका अन्वये प्रतिभूती ठेव म्हणून जमा रुपये २५,००० चा परतावा दिला नसेल, तर अशा प्रकरणामध्ये ३१ मार्च २०१९ रोजीकिंवा 
त्यापूर्वी परताव्यासाठी अर्ज करावा आणि अशा प्रकरणांमध्ये उप -नियम ( ३) च्या खंड ( क ) आणि ( ख ) च्या तरतुदी लागू होतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . वि . दिपटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३३४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर १९ , २०१८ / भाद्रपद २८, शके १९ ४० 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th September 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT - 1518 / C.R . 33 /Taxation - 1.- Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render itnecessary to take immediate action further to amend the Maharashtra 
Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition or previous publication thereofunder the 
proviso to sub - section ( 4 ) of section 83 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (2) read with the proviso 
to sub - section (4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in this behalf , the 
Government ofMaharashtra hereby,makes the following rules further to amend the Maharashtra Value 
Added Tax Rules , 2005 , namely : 


1. These rules may be called theMaharashtra Value Added Tax ( Third Amendment) Rules , 2018 . 


2. In rule 60A of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 after sub -rule ( 3), the following 
sub -rule shall be added , namely = 


" (4 ) Notwithstanding anyting contained in sub -rule (2 ) and clause (C) of sub - rule( 3),where rupees 
25,000 deposited as security deposit under the proviso to sub - section (2 ) of section 16 has not been 
refunded , then in such case the application for refund may bemade on orbefore 31stMarch 2019 and the 
provisions of clause ( a ) and clause (b ) of sub -rule ( 3 ) shall be applicable for such cases . 


2 ) 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


J. V. DIPTE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


